सीमा तपासणी नाक्‍्यांवरील आदर्श 
कार्यप्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत 
मार्गदर्शन .... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सितना-१०१६/प्र.क्र.४७३/परि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ मार्च, २०१७ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांकः सितना-१०१६/प्र.क्र.४७३/परि-४, दि.२५.०१.२०१७ 


शासन परिपत्रक :- 


सिमा तपासणी नाक्यावरील वाहन तपासणीबाबत संदर्भाधीन दिनांक २५.०१.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये आदर्श कार्यपध्दती लागू करण्यात आली आहे. सदर आदर्श कार्यपध्दतीमुळे केंद्रीय मोटार 
वाहन कायदा आणि त्याअंतर्गत अंतर्भूत नियम, याद्वारे मोटार वाहन विभागाच्या अधिका-यांना प्रदान 
करण्यात आलेले अधिकार काढून घेण्यात आळे असल्याने त्यांच्यावर आदर्श कार्यपध्दती व्यतिरिक्त 
सिमा तपासणी नाक्‍यावर कोणतीही जबाबदारी नाही अशी भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे 
यासंदर्भात स्पष्टीकरण देण्यात येते की, केंद्रीय मोटार वाहन कायदा,१९८८ आणि त्याअंतर्गत अंतर्भूत 
नियम याद्वारे मोटार वाहन विभागाच्या अधिका-यांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार काढून घेण्यात 
आलेले नसून सिमा तपासणी नाक्‍यावर नियमांचे उल्लंघन करणा-या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी 
कायद्यान्वये दिलेले अधिकार आदर्श कार्यपध्दतीमुळे बाधीत होत नाहीत हे स्पष्ट करण्यात येते. 


सदर परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०३१८१३०१३७४१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Tikamdas N. Shikharame 
T | ka mM d a S N DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
e Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=12¢50633547b609d 1 eafa52a6f58635e0b5308 
8462877241f83faca5a99dd3a6, cn=Tikamdas N. 


Shikharame az 


Date: 2017.03.18 16:13:56 +05'30" 


(टि.न.शिखरामे) 
कक्ष ARON, Te विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२) मा.मुख्य सचिवांचे उपसचिव 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सितना-१०१६/प्र.क्र.४७३/परि-२ 


३) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 

५) मुंबई परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६) विक्रीकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 


७) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 
८) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 

९) महाराष्ट्र बॉर्डर चेकपोस्ट नेटवर्क लि. 

१०) निवडनस्ती (परि-४) 


पुष्ठ २ पैकी २ 


